महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय या 
कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्याचा करार एक 
वर्षाकरीता वाढविण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र. २९/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२०. 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८०/नवि-३३, दि. १४.०२.२०१७ 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय यांच्या कार्यालयाची टिपणी, 
दिनांक २२.०१.२०२० 
प्रस्तावना :- 
केद्र शासन पुरस्कृत अमृत/स्मार्ट सिटी/ स्वच्छ भारत अभियान या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य 
स्तरावर महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय या कार्यालयाकरीता घेण्यात आलेल्या जागेच्या भाडे 
करार पुढील एक वर्षाकरीता वाढवून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केद्र शासन पुरस्कृत अमृत/स्मार्ट सिटी/ स्वच्छ भारत अभियान या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य 
स्तरावर महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय या कार्यालयाकरीता खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार 
जागा भाड्याने घेण्यास व त्याकरीता इमारात भाडे प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.. 


इमारत/जागा जागेचा पत्ता जागेचे प्रमाणित प्रमाणित केलेले व जागा 
मालकाचे नाव क्षेत्रफळ | केलेला जागा दरमहा प्रदान भाड्याचा 
(चौ.फूट) | भाड्याचा दत करावयाचे भाडे कालावधी 
(रू.प्रति.चौ.फू) (रूपये) 
मे. सायबर विंडोज | मालकीचे गाळा | २५६८ रूपये 3३०५ । रूपये ७,८३,२४०/- | दिनांक 
इंडिया प्रा.लि. ४०७ ।क्र. ३१, ३२ व३५ चौ.फूट । प्रतिचौ. फूट (सेवा कर, मालमत्ता । १५/२/२०२० 
कस्तुरी इमारत, |v विंग, तिसरा कर, सोसायटी । पासून 
जेआरडी टाटा मार्ग, । मजला, मित्तल चार्जेस, विमा व । पुढील एक 
चर्चगेट मुंबई-२० टॉवर, नरीमन इतर कोणत्याही । वर्ष 
पॉईंट, मुंबई-२१ चार्जेस व 
करांसहित) 


२. सदर कायालयासाठी इच्छित ठिकाणी शासकीय 


जागा उपलब्ध नसल्याचे संबंधित कार्यकारी अभियंता 


सार्वजनिक बाधंकाम विभाग तसेच, सामान्य प्रशासन विभागाने प्रमाणित केले आहे. तसेच, उपरोक्‍त परिच्छेत 
१ मधिल तक्त्यात दर्डशाविलेळा जागा भाडे दर वाजवी असल्याचे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, इलाखा शहर यांनी उपलब्ध करून fees आहे. 
३. सदर कायालयीन जागा अद्यावत फर्निचरसह, सोसायटी कार पार्किंगव कॉर्पोरेडान चार्जेस सह प्रस्तावित 
जागा भाड्यामध्ये उपलब्ध होणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र. २९/नवि-३४ 


४. 


षु. 


सदर जागेचे भाडे जागा मालकास अदा करताना आयकर कायद्यानुसार स््रोताच्या ठिकाणी कर कपातीचे 
(Tax deduction at source) नियमानुसार आहरण व सवितरण अधिकारी यांनी करावी . 


याबाबत होणारा खर्च, "मागणी क्र. एफ -२, मुख्यलेखाशीर्ष २२१७, नगर विकास, ०१, स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी) (०१) (०१) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्य अभियान संचालनालय, १४ भाडेपट्टी व कर 
(२२१७ ९८४१) योजनेतर" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक ते पाच, शासन निर्णय 


वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दिनांक १५ मे, २००९ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व नगर विकास विभाग कार्यासन नवि-३३ यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१११२३३२३३७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Pal 
Ajit Sahebrao hast, out 
lopment Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=bcec5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd1337948a42 
Pa lwe 8b4e4c992e5d3bf423, Ajit Saheb Palwe 
Date: 2020.02.11 12:36:43 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मंत्री, नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


